एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत पोषण 
अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : - (9) महिला व बाळ विकास विभाग,झ्ासन निर्णय, क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६, 
दिनांक ११ जुले २०१८ 
(२ महिला व बाल विकास विभाग,शासन पत्र क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६, 
दिनांक ६ मे, २०१९ 
(3) महिला व बाल विकास विभाग,शा.प.क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६, 
दिनांक २० मे, २०१९ 
(४ केंद्र शासनाचे पत्र क्र.९॥५॥॥/६०/२०१८-(७॥०॥॥) (५३०७२), दि.१७/०६/२०१९ 


शासन निर्णय:- 

पोषण अभियान हा समग्र पोषणावर आधारीत महत्वपुर्ण कार्यक्रम एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमामध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा प्रमाण ८०:२० आहे. पोषण 
अभियानाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने रुपये १४०.२० कोटी एवढया रक्कमेचा पुरवणी मागणीचा 
प्रस्ताव माहे जून, २०१९ च्या अधिवेशनामध्ये मंजूर झाला आहे. केंद्र शासनाने दिनांक १७/०६/२०१९ च्या 
पत्रान्वये १२१.८२ कोटी एवढा निधी सन २०१९-२० या वर्षाकरीता Revalidate करुन दिलेला आहे. त्या 
मर्यादेत केंद्र हिस्सा व त्यास समरुप राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास वित्त विभागाने परवानगी दिलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने सदर प्रयोजनाखाळी सन २०१९-२० मध्ये मूळ अर्थसंकल्पित केलेला निधी व पुरवणी 
मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
२. त्याअनुषंगाने पोषण अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध बाबीं करीता खालीलप्रमाणे 
तक्त्यातील रकाना क्र.७ नुसार निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत 
करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 

लेखाशिर्ष बाब अर्थसंकल्पीत | पुरवणी मागणीद्वारे | एकूण मंजूर अनुदान | यापूवी वितरीत वितरीत 
निधी प्राप्त झालेला निधी (3 +8) केलेला निधी | करावयाचा निधी 

Ea 2. 3. 8. 4. .६. 9. 

२२३६२०८४ | १०-कंत्राटी सेवा १२७३.२४ ४२०.६८ १६९३.९२ निरंक १६००.०० 
(केंद्र) ८०% | १३-कार्यालयीन खर्च ६५.९२ १४.०८ ८०.०० निरंक ८०.०० 
१७-संगणक खर्च ३४.५६ निरंक ३४.५६ निरंक ३४.५६ 
पु०-इतर खर्च ४०००.०० १०७८१.३२ १४७८१.३२ ४०००.०० ६४६७.४४ 
एकूण (31) ५३७३.७२ ११२१६.०८ १६५८९.८० ४०००.०० ८१८२.०० 
२२३६२०९३ | १०-कंत्राटी सेवा ३१८.३१ १०५.१७ ४२३.४८ निरंक ४००.०० 
(राज्य) २०% | १३-कार्यालयीन खर्च १६.४८ ३.५२ २०.०० निरंक २०.०० 
१७-संगणक खर्च ८.६४ निरंक ८.६४ निरंक ८.६४ 
५०-इतर खर्च १०००.०० २६९५.३३ ३६९५.३३ १०००.०० १६१६.८६ 
एकूण (ब) 9383.83 २८०४.०२ ४१४७.४५ १०००.०० २०४५.५० 
एकूण (अ) + (बो ६७१७.१५ १४०२०.१ २०७३७.२५ ५०००.०० १०२२७.५० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.३५३/का.६ 


३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी वित्त विभागाच्या दिनांक 
८/०७/२०१९ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्डाक 
सूचनांची तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित 
निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्याययोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 
हा शासन निर्णय नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९५/१४७२, दिनांक १९/०७/२०१९ व 
वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२०/व्यय-६, दिनांक ३०/०८/२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३०१७३१०९१५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
La | SIN g स वती 
Ramchandra Gujar ला” 


Date: 2019.09.13 20:28:28 +05'30' 


(ला. रा. गुजर) 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Guj 
arashtra, ou=Women And Child 
| -400032, st=Mahar 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

५) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

६ आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

७ सर्व जिल्हाधिकारी 

८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

९) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

१०) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 


११ 
१२ 
१३ 


वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१४) निवड नस्ती -का-६. 


आळ आदान अलल अडक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


